वर्ष ९ , अंक ९ ] 


MAY 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११-१७ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३३ किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 

मोखाडा नगरपंचायत , मोखाडा 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35827 


सूचना 

मोखाडा नगरपंचायतीच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / बदलांच्या सूचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिद्धी करणे 

जा.क्र .२४४ / २०२३ 

ज्याअर्थी , मोखाडा नगरपंचायत , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , दिनांक - ६ जून २०२२ चे सूचनेव्दारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली 
आहे . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि . १० जून २०२२ रोजी प्रसिध्द झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहित मुदतीत प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करून उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) 
नुसार स्थापन झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि . १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो मान्य करून व प्रारूप 
विकास योजनेमध्ये नव्याने बदल सुचवून , उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी ठराव क्र . ०३ , दिनांक : - ५ डिसेंबर २०२२ रोजी 
सादर केलेला आहे ; 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल 
नागरिकांच्या अवलोकानार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


१. मुख्याधिकारी , मोखाडा नगरपंचायत , मोखाडा . 

२. सहायक संचालक , नगररचना , पालघर शाखा , पालघर . 


त्याअर्थी , उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची 

/ बदलांची सुची परिशिष्ट " अ " मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल 
दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० 
दिवसांच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


२ 


Sr.No. 
M - १ 


M - २ 


M - ३ 


M - ४ 


M - ५ 


M - ६ 


M - ७ 


M - 4 


M- ९ 


M - १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

Appendix " A " 

List of amendments / changes made under section 28 ( 4 ) of the Act 


Details of alternations / changes 

घोसाळी गावातील सर्वे नं . २५ पै च्या दक्षिणेबाजूचे व १५ मी . रस्त्याच्या उत्तरेस असलेले ०.२० 
हेक्टर क्षेत्र शेती / ना- विकास या विभागातून वगळून ई.डब्ल्यू.एस / एल.आय . जी गृहनिर्माण 
प्रयोजनासाठी आरक्षण क्र २८ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

घोसाळी गावातील सर्वे नं . ७६ पे . चे १८ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याच्या दक्षिणेकडील गभल 
पाडा जवळील ०.०७ हेक्टर क्षेत्र शेती / ना- विकास या विभागातून वगळून जी गृहनिर्माण 
प्रयोजनासाठी आरक्षण क्र . २ ९ म्हणून आरक्षीत करण्यात 

मोखाडा गावातील सर्वे नं . १० ९ पे . चे २४ मी . रुंदीच्या मोखाडा ते चास रस्त्यावर असलेले ०.१६ 
हेक्टर क्षेत्र शेती / ना - विकास या विभागातून वगळून आरक्षण क्रमांक ३० म्हणून एसटीपी क्रमांक 
२ करीता असलेले पंपिंग स्टेशनसाठी आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


वारघरपाडा जवळील १५ मी . रुंद विकास योजनेच्या रस्त्याच्या उत्तरेस असलेले भूमापन क्र . १६५ 
पै & १४८ पै / १५२ पै चे ०.११ हेक्टर इतके क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन 
ई.डब्ल्यू . एस / एल . आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठीचे आरक्षण क्र . ३१ म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 


१८ मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता ( ODR - ३४ ) लगत असलेल्या गुंबाडपाडा जवळील भूमापन 
क्र . १६३ व १६५ चे दक्षिण पूर्व बाजूचे ०.० ९ हेक्टर इतके क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून 
वगळुन ई.डब्ल्यू.एस / एल . आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी आरक्षण क्र . ३२ म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 


बंधाऱ्याच्या दक्षिण बाजूला आणि १८ मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता ( ODR - ३७ ) लगत 
असलेले भूमापन क्र . १३२ पै , १२४ पै , १३५ पै , १३४ पै , १३३ पै मधील ४ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना 
विकास या विभागातून वगळुन पर्यटन उद्देश ( Tourism Purpose ) आरक्षण क्र . ३३ म्हणून 
आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


२४ मी . रुंदीच्या रस्त्याच्या दक्षिण बाजूला असलेले भूमापन क्र . २०८ पै चे १.३२ हेक्टर हे क्षेत्र 
शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन म्युनिसिपल पर्पस ( Municipal Purpose ) आरक्षण 
क्र . ३४ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

१८ मी . रुंदीचा कवाळपाडा रस्त्याच्या च्या दोन्ही बाजूस असलेला भूमापन क्र . २७७ चे ०. ०.०७ 
हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना - विकास या विभागातून वगळुन ई.डब्ल्यू.एस / एल.आय.जी गृहनिर्माण 
प्रयोजनासाठी चे आरक्षण क्र . ३५ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

१८ मी . रुंदीचा प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याच्या वरच्या बाजूस असलेला भूमापन क्र . २ ९ ८ पै 
चे उत्तरेकडील ०.२२ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन ई.डब्ल्यू.एस / एल . 
आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठीचे आरक्षण क्र . ३६ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 
NH - १६०A लगत असलेल्या भूमापन क्र . २ ९ २ पै च्या नैऋत्य बाजूचे ०.१ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना 
विकास या विभागातून वगळुन सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन सेंटर चे आरक्षण क्र . ३७ म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 


M - ११ 


M - १२ 


M - १३ 


M - १४ 


M - १५ 


M - १६ 


M - १७ 


M - १८ 


M - १ ९ 


M - २० 


M - २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


घाटकरपाडा येथे NH- १६०A लगत असलेल्या भूमापन क्र . ४२ ९ पै व ३६३ पै च्या उत्तरेचे 
०.२८ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन ई.डब्ल्यू.एस / एल.आय. जी गृहनिर्माण 
प्रयोजनासाठीचे आरक्षण क्र . ३८ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

१२ मी . रुंदीच्या प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याच्या खालच्या बाजूला असलेला भूमापन क्र . 
३८५ पै चे काही क्षेत्र शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन रहिवास ( Residential ) या 
विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


आरक्षण क्र . १० क्रीडा संकुल ( Sport Complex ) हे भूमापन क्र . ३८७ पै च्या पश्चिमेला 
स्थलांतरीत केले असून , विद्यमान पाण्याच्या प्रवाहासोबत पूनर्संरेखन करण्यात आली 
असल्यामुळे १२ मी . विकास योजना रस्त्याच्या आखणीमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे , 
आरक्षणातून वगळलेले क्षेत्र व १२.० मी . रुंद विकास योजना रस्त्याचे क्षेत्र हे रहिवास 
( Residential ) या विभागामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे . 


१८ मी . रुंदीच्या विकास योजना रस्त्याच्या ( ODR ३१- Aambe Pana Raod ) खालच्या बाजूला 
असलेला भूमापन क्र . ४५७ पै चे ०.२३ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळून 
ई.डब्ल्यू.एस / एल . आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी चे आरक्षण क्र . ३ ९ म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 


भूमापन क्र . ३ ९ ५ पै चे ०.०६ हेक्टर क्षेत्र हे सार्वजनिक / निमसार्वजनिक ( Public / Semi 
Public ) झोन मधून वगळून पंपिंग स्टेशन ( Pumping Station ) आरक्षण क्र . ४० म्हणून 
आरक्षीत करण्यात आले आहे व २४ मी . रुंदीच्या विकास योजना रस्त्यापासून ( SH ७८ ) ते 
आराक्षण क्र . ४० पर्यंत ९ मी . रुंदीचा रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला आहे . 


भूमापन क्र . ४०० पै मधील विद्यमान पशुवैद्यकिय रुग्णालयाचे ०.२१ हेक्टर क्षेत्र हे पोलिस स्टेशन 
चे आरक्षण क्र . ४१ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

१८ मी . रुंद रस्त्याच्या उत्तरेस तसेच १५ मी . रुंदीच्या प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याच्या पूर्वेस 
असलेला भूमापन क्र . ४० ९पै चे ०.३४ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळून 
खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण क्र . ४२ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


मालमत्ता क्र . ६५५ चे ०.०४६३ हेक्टर क्षेत्र व विद्यमान जमिनवापर नकाशातील महाराष्ट्र शासन 
कार्यालय असे दर्शवण्यात आलेले क्षेत्र हे आरक्षण क्र . ४३ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 


१८ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याच्या दक्षिण बाजूस भूमापन क्र . २६ ९ पै चे ०.४ हेक्टर क्षेत्र हे 
शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन जनावरांचा गोठा ( Cattle shed ) चे आरक्षण क्र . ४४ 
म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


भूमापन क्र .२६३ च्या पूर्व बाजूस असलेला भूमापन क्र . २६३ पै चे ०.३२ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास 
( Residential ) झोन मधून वगळुन एस टी पी . & म्युनिसिपल पर्पस चे आरक्षण क्र . ४५ म्हणून 
आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


१८ मी . रुंद व ९ मी . रुंद प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याच्या जंक्शन जवळ व भूमापन क्र . १२४ 
च्या वायव्य बाजूस असलेला भूमापन क्र . १२४ पै चे १.१६ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या 
विभागातून वगळुन ई.डब्ल्यू . एस / एल . आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी चे आरक्षण क्र . ४६ 
म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - १ अ 


४ 


M - २२ 


M - २३ 


M - २४ 


M - २५ 


M - २६ 


M - २७ 


M - २८ 


M - २ ९ 


M - ३० 


M - ३१ 


M - ३२ 


M - ३३ 


M - ३४ 


M - ३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


१२ मी . रुंद D.P रस्त्याच्या उत्तरेस ( १८ मी . व १२ मी . D.P रस्त्याचे जंक्शन ) असलेला भूमापन 
क्र . २५३ पै चे ०.१ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन ग्रंथालय ( Library ) चे 
आरक्षण क्र . ४७ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

मोखाडा गावठाण मधील मालमत्ता क्र . ६८० व ५३६ चे ०.०४ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास 
( Residential ) झोन मधून वगळुन म्युनिसिपल पर्पस चे आरक्षण क्र . ४८ म्हणून आरक्षीत 
करण्यात आले आहे . 

मोखाडा गावठाण मधील दत्तमंदीराच्या बाजूचे ०.०४ हेक्टर क्षेत्र हे म्युनिसिपल पर्पस आरक्षण क्र . 
४ ९ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


मोखाडा गावठाण मधील मालमत्ता क्र . ५६३ चे ०.०४२७ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास ( Residential ) 
झोन मधून वगळुन म्युनिसिपल पर्पस चे आरक्षण क्र . ५० म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 
मालमत्ता क्र . ६२ ९ चे ०.०२४८ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास ( Residential ) झोन मधून वगळुन 
म्युनिसिपल पर्पस चे आरक्षण क्र . ५१ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

१८ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( ODR - २ ९ ) च्या नैऋत्य बाजूचा भूमापन क्र . १० चे ३.४४ 
हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना - विकास या विभागातून वगळुन पर्यटन उद्देश ( Tourism Purpose ) चे 
आरक्षण क्र . ५२ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 

वाघ नदीकाठी असलेल्या १८ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( ODR - २ ९ ) च्या उत्तर बाजूचा 
भूमापन क्र . १० चे १.०१ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन पर्यटन उद्देश 
( Tourism Purpose ) चे आरक्षण क्र . ५२ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


मालमत्ता क्र . ८२ चे ०.०११४ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास ( Residential ) झोन मधून वगळुन कम्युनिटी 
सेंटरचे आरक्षण क्र . ५३ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


मालमत्ता क्र . २ , ३ , ४ , ५ , ६ चे अंदाजे एकूण क्षेत्र ०.१५६७ हेक्टर हे रहिवास ( Residential ) 
झोन मधून वगळुन म्युनिसिपल पर्पस चे आरक्षण क्र . ५४ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 
१५ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याच्या ईशान्य बाजूला असलेला भूखंड क्र . १०१ हा शेती / ना 
विकास या विभागातून वगळुन रहिवास ( Residential ) झोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आला 
आहे . 


१८ मी . व ९ मी . रुंद प्रस्तावित रस्त्याच्या जंक्शन लगत असलेला भूमापन क्र . ८२ पै चे वायव्य 
बाजूचे ०.३ हेक्टर क्षेत्र हे रहिवास ( Residential ) या विभागातून वगळुन म्युनिसिपल आरोग्य 
सेवा केंद्र ( Municipal Health Care Centre ) चे आरक्षण क्र . ५५ म्हणून आरक्षीत करण्यात 
आले आहे . 


टाकपाडा येथे १८ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( ODR - २ ९ ) च्या उत्तरेस असलेला भूमापन क्र . 
२ ९पै व ३० पै चे ०.१ ९ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना- विकास या विभागातून वगळुन ई.डब्ल्यू.एस / एल . 
आय . जी गृहनिर्माण प्रयोजनासाठी चे आरक्षण क्र . ५६ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग ( PWD ) कार्यालया बाजूचे भूमापन क्र . ३ ९ ४ पै व ३ ९ ५ पै चे ८७२.९ ० चौ . 
मी . क्षेत्र हे तहसीलदार निवास आरक्षण क्र . ५७ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


२४ मी . रुंद विकास योजना रस्त्यालगत चा भूमापन क्र . ३ ९ ४ पै चे ०.१ हेक्टर क्षेत्र हे शेती / ना 
विकास या विभागातून वगळुन न्यालयासाठी चे आरक्षण क्र . ५८ म्हणून आरक्षीत करण्यात आले 
आहे . 


M - ३६ 


M - ३७ 


M - ३८ 


M - ३ ९ 


M - ४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


भूमापन क्र . ४०० पै चे ०.१ हेक्टर क्षेत्र हे Tahsil staff Quarters चे आरक्षण क्र . ५ ९ म्हणून 
आरक्षीत करण्यात आले आहे . 


२४ मी . रुंद विकास योजना रस्ता ( MDR - २०- Mokhada - Chas Road ) व १८ मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता ( ODR - ३३ Mokhada Gabhalpada Road ) ला जोडणारा १२ मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता भूमापन क्र . ८१ पै , ८२ पै व ६६/७५ पै मधून नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला 
आहे . 


विद्यमान दर्गाआळी स्मशानभूमी ही भूमापन क्र . ६ ( प्रभाग क्र . ७ ) मध्ये दर्शवण्यात आली आहे व 
दर्गाआळी स्मशानभूमीला व १५ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याला जोडणारा १२ मी . रुंद विकास 
योजना रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला असून सदरचा रस्ता हा भूमापन क्र . २ पै , ४ ९ ० पै , 
४८ ९पै , ६ पै , ४८८ पै मधून जात आहे . 

१५ मी . रुंद विकास योजना रस्ता व मोखाडा ते कुरुळपाडा असलेला १८ मी . रुंद विकास योजना 
रस्ता . याना जोडणारा १२ मी . रुंद विकास योजना रस्ता नव्याने प्रस्तावित करण्यात आला आहे . 
नव्याने प्रस्तावित केलेला १२ मी . रुंद रस्ता भूमापन क्र . S.No. ४ ९ १ पै , ४ ९ ० पै , ४८८ पै , ४८७ पै 
, ४८३ पै , ४८४ पै , ४८१ पै , ४७८ पै , ४७७ & ४७० पै . मधून प्रस्तावित करण्यात आला आहे . 


घाटकरपाडा जवळील प्राथमिक शाळा ते घाटघरपाडा विकास योजना रस्त्याला ( १८ मी . रुंद ) 
जोडणारा अस्तित्वातील रस्ता याला १२ मी . रुंद रस्ता रुंदीकरण प्रस्तावित केलेले आहे . 


मोखाडा , 

दिनांक - २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


श्री . अभिजीत यशवंत कदम , 
मुख्याधिकारी , 
मोखाडा नगरपंचायत , मोखाडा , 
जि . पालघर . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

MOKHADA NAGAR PANCHAYAT , MOKHADA 


NOTICE 


Publication of list of Modifications / Changes in Draft Development plan of Mokhada 
Nagarpanchayat u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


No - 244 / 2023 

Whereas , Mokhada Nagarpanchayat , being Planning Authority , has published the Draft 
Development Plan u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , vide notice 
dated 6th June 2022 for inviting suggestions / obejctions from public . The said Notice is published in 
Maharashtra Government Gazzette dated 10th June 2022 ; 


And whereas , after considering the suggestions / objections to the said plan received within 
stipulated period , the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its 
report to the said Planning Authority on 1st October 2022 ; 


And whereas , the said Planning Authority after considering the report submitted by Planning 
Committee , accepted and suggested changes in draft development plan and passed Resolution No.03 , 
dated 5th December 2022 to make modifications / changes to the said plan and to submit the said plan 
for sanction to the Government u / s 30 of the said Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said modifications / changes made in the said plan for 
inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of the said Act ; Now , therefore , the list of modifications / 
changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said Planning Authority is hereby published as Appendix - A 
as per the provisions of said Act for information of the public . The said Draft Development Plan 
showing the modifications / changes in kept open for the inspection of the public in the following 
offices , on working days , during office hours for a period of 30 days . 

1. The Chief Officer , Mokhada Nagar Panchayat . 

2. Assistant Director , Town Planning , Palghar Branch , Palghar . 


Sr. No. 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


M - 9 


M - 10 


M - 11 


M - 12 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

Appendix " A " 

List of amendments / changes made under section 28 ( 4 ) of the Act 


Details of alternations / changes 


0.20 ha area of south side of s.no.25pt of village Ghosall and situated on north of 15 
m . wide road is deleted from Agriculture /N.D.Z.& reserved for EWS / LIG Housing 
purpose as Reservation no . 28 


0.07 ha area of s.no. 76pt of village Ghosali situated at south side of 18 m DP road 
( ODR - 32 ) near GabhalPada is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / 
LIG Housing purpose as a Reservation no . 29 


0.16 ha area of s.no. 109pt of village Mokhada situated on 24 m . wide Mokhada 
CHAS Road is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for pumping station for STP 
for STP no.2 as a Reservation no . 30 


0.11 ha area of s.no. 165pt & 148pt / 152pt near Varghadpada situated on north of 
15 m . wide D.P. Road is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG 
Housing as a Reservation no . 31 . 

0.09 ha area on south east side of s.no. 165 & 163 near Gumbad Pada situated on 18 
m wide DP road ( ODR - 34 ) is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for 
EWS / LIG Housing as a Reservation no . 32 


4 ha area of s.no. 132 pt , 124 pt , 135 pt , 134pt , 133pt situated on south side of dam 
and on 18 m wide DP road ( ODR - 37 ) is deleted from Agriculture / NDZ & reserved 
for Tourism Purpose as a Reservation no . 33 


1.32 ha area on south side of s.no. 208pt situated on west of 24 m . wide road is 
deleted from Agriculture / NDZ & reserved for Municipal purpose as a Reservation 
no . 34 

0.07 ha area of s.no. 277pt situated on both sides of 18 m . wide KavalPada Road is 
deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG Housing as a Reservation 
no . 35 . 

0.22 ha area on north side of s.no. 298pt situated above 18 m . wide Proposed DP 
road at TeliPada is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG Housing 
as a Reservation no . 36 . 

0.1 ha area on south west side of s.no.292pt situated along NH - 160A is deleted from 
Agriculture / NDZ & reserved for City Gas Distribution Centre as a Reservation no . 
37 . 

0.28 ha area on north side of s.no. 429pt & 363pt along NH - 160A at GhatkarPada is 
deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG Housing as a Reservation 
no . 38 . 


Part of S.N.385pt land below 12 m . wide proposed D.P road is deleted from 
Agriculture / NDZ & included in Residential Zone . 


७ 


M - 13 


M - 14 


M - 15 


M - 16 


M - 17 


M - 18 


M - 19 


M - 20 


M - 21 


M - 22 


M - 23 


M - 24 


M - 25 


M - 26 


M - 27 


M - 28 


M - 29 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


Reservation no . 10 Sport Complex is relocated on west side of S.no.387pt and 
realigned along existing water stream . Therefore , alignment of 12 m . wide D.P Road 
is modified . Area under deleted reservation and 12m . DP Road is included in 
Residential Zone . 


0.23 ha area of S.N. 457pt situated below 18 m . wide DP road ( ODR 31- Aambe Pana 
Raod ) is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG Housing as a 
reservation no . 39 


0.06 ha area of s.no.395pt is deleted From Public / Semi Public Zone and reserved for 
Pumping Station as a Reserved No.40 and new 9m , wide road is proposed from 24m . 
wide DP Road ( SH.78 ) to new Reserved No.40 

0.21 ha area of existing veterinary hospital on s.no. 400pt is reserved for Police 
Station as a Reservation no . 41 


0.34 ha area of s.no. 409 pt on the north side of 18 m . wide & east side of 15 m . 
wide proposed DP road ( at the Junction of 18 m & 15 m DP roads ) is deleted from 
Agriculture / NDZ & reserved for Play Ground as a Reservation no . 42 

0.0463 ha area of Property No.655 and the site shown as existing SG ( 0 ) ( State Govt 
Office ) is Proposed as a Reservation No. 43 -Shopping Complex . 

0.4 ha area of S.N.269pt on south side of proposed 18 m . wide DP road is deleted 
from Agriculture / NDZ & reserved for cattle shed as Reservation no . 44 

0.32 ha area of s.no. 263pt and situated on east side of s.no. 263 is deleted from 
residential zone & reserved for S.T.P. & Municipal purpose as a Reservation no . 45 
1.16 ha area of s.no. 124pt situated on north - west side of s.no. 124 and at the 
Junction of 18m . wide and 9m . proposed D.P. road is deleted from Agriculture / NDZ 
& reserved for EWS / LIG Housing as a Reservation no . 46 


0.1 ha area of S.N.253pt on north side of proposed 12 m . wide D.P. road ( at the 
Junction of 18 m and 12 m wide DP road ) of is deleted from Agriculture / NDZ & 
reserved for LIBRARY as a Reservation no . 47 


0.04 ha area of property no . 680 and 536 in Mokhada Goathan is deleted from 
residential zone & reserved for Municipal purpose as a Reservation no . 48 . 


0.04 ha area ( adjacent to Datta Mandir ) in Mokhada Goathan is reserved for 
Municipal purpose as a Reservation no . 49 

0.0427 ha . area of property no . 563 in Mokhada Goathan is reserved for Municipal 
purpose as a Reservation no . 50 

0.0248 Ha Area of Property No. 629 is reserved for Municipal Purpose on 
Reservation No.51 


The area of 3.44 ha of S.no.10 on south - eastside of 18 m wide dp road ( existing 
ODR - 29 Jis deleted from Agriculture / NDZ & reserved for Tourism purpose as a 
Reservation no . 52 

The area of 1.01 ha of S.no.10 situated ad north of 18 m wide DP road ( existing ODR 
29 ) along the Wagh river is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for Tourism 
purpose as a Reservation no . 60 

0.0114 ha area of property no . 82 is deleted from residential zone & reserved as 
Community Centre as a Reservation no . 53 


M - 30 


M - 31 


M - 32 


M - 33 


M - 34 


M - 35 


M - 36 


M - 37 


M - 38 


M - 39 


M - 40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


Approximate total area of 0.1567 ha of property no . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 of Mokhada is 
deleted from Residential zone & reserved for Municipal purpose as Reservation 
no.54 


The part of S.N. 101 situated at North - east side of proposed 15 m . wide DP road is 
deleted from Agriculture / NDZ & included in Residential Zone . 


0.2 ha area on North - west side of s.no. 82pt at the junction of proposed 18m and 
9m . wide road is deleted from residential zone & reserved for Municipal Health Care 
Centre as a Reservation no . 55 


0.19 ha area on north side of proposed 18 m . wide DP road ( ODR - 29 ) of s.no. 30 pt 
& 29pt at TakPada is deleted from Agriculture / NDZ & reserved for EWS / LIG 
Housing as a Reservation no . 56 . 


872.90 sq . mt . area of S.N. 395pt & 394pt ( next to PWD office ) is reserved For 
Tahsildar Residence as a Reservation No. 57 . 


0.1 Ha area of S.N. 394pt along 24m . wide D.P. road is deleted From 
Agriculture / NDZ and reserved for Court as Reservation No.58 . 


0.1 Ha area of S.No 400pt is reserved For Tahsil staff Quarters as Reservation No.59 


The new 12m wide road is proposed connecting 24 D.P. Road ( MDR - 20- Mokhada 
Chas Road ) and 18 m . wide D.P.Road ( ODR - 33 Mokhada - Gabhalpada Road ) passing 
through S.No. 81pt , 82pt and 66 / 75pt . 


The existing Dargaali Crematorium is shown in S.No.6 ( Ward No.7 ) and the new 
12m . wide road is proposed connecting Dargaali Crematorium and 15 M proposed 
D.P. road passing through S.No.2pt , 490pt , 489pt , 6pt , 488pt . 


The new 12m wide D.P. road is proposed connecting 15m D.P. Road and 18m . DP 
road ( mokhada to kurulPada Road ) passing through S.No.491 pt , 490pt , 488pt , 
487pt , 483pt , 484pt , 481pt , 478pt , 477pt & 470pt . 


12 m widening is proposed to the existing road connecting the existing Primary 
school near Ghatkar Pada to 18 m wide DP road ( GhatkarPada road ) . 


Mokhada , 

Date 22nd February 2023 . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


ABHIJIT YASHVANT KADAM , 
The Chief Officer , 

Mokhada Nagar Panchayat , 
Mokhada . 


९ 


अ.क्र . जमा बाजु विवरण 

अ महसुली जमा 

1 स्व - संपादित योजनांपासून उत्पन्न 

2 

3 

4 

5 


ब 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


शासन हस्तांतरित योजनेकरिता प्राप्त अनुदान 

अभिकरण योजनेकरिता प्राप्त अनुदान 


इतर जमा ( शासन ) 

शासनास अखर्चित रक्कमेचा परतावा 


एकुण महसुली जमा 

भांडवली जमा 

स्व 
- 
संपादित 
योजनांपासून 
उत्पन्न 

शासन हस्तांतरित योजनेकरिता प्राप्त अनुदान 

अभिकरण योजनेकरिता प्राप्त अनुदान 


इतर जमा ( शासन ) 

व्याजी कज 


बिनव्याजी कर्ज ( अस्थायी अर्थोपाय अग्रीम ) 

अनामत 


तसलमात 

एकुण भांडवली जमा 


उस्मानाबाद जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद 

वार्षिक 
लेखे 
२०२१-२०२२ 

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद अंतर्गत सर्व योजनांच्या जमेचा व खर्चाचा गोषवारा 


क वित्तप्रेषण 


एकुण जमा ( अ + ब + क ) 

आरंभीची शिल्लक 

एकुण एकंदर आरंभीच्या शिल्लकेसह 


सुरेश गं . केंद्रे , 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 

जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद . 


जमा रक्कम 


24,81,95,004 1 10,06,97,49,225 2 

3 

29,24,37,037 98,12,05,169 

4 

( 6,12,22,973 ) 

11,53,03,63,462 


( 1,39,569 ) 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


( 2,45,66,721 ) 2,09,72,623 


50,672 


अ.क्र . अ 


4,21,16,689 

23,10,754 

4,07,44,448 


11,57,11,07,910 

3,39,59,17,540 

14,96,70,25,450 


क 


खर्च बाजू विवरण 

महसुली खर्च 

स्व - संपादित योजनेवर झालेला खर्च 

शासन हस्तांतरित योजनेवर झालेला खर्च 


अभिकरण योजनेवरील खर्च 

इतर जमेतून झालेला खर्च 


एकुण महसुली खर्च भांडवली खर्च 


स्व - संपादित योजनेवर झालेला खर्च 

शासन हस्तांतरित योजनेवर झालेला खर्च अभिकरण योजनेवरील खर्च 

इतर जमेतून झालेला खर्च 

व्याजी कर्ज 


बिनव्याजी कर्ज ( अस्थायी अर्थोपाय अग्रीस ) 

अनामत 


तसलमात 

एकुण भांडवली खर्च 

वित्तप्रेषण 


एकुण खर्च ( अ + ब + क ) 

अखेरची शिल्लक 

एकुण एकंदर अखेरच्या शिल्लकेसह 


खर्च 


22,17,64,347 

9,79,04,51,030 

30,44,30,951 

47,52,20,586 


10,79,18,66,914 


9,11,56,647 

1,33,98,006 


राहुल गुप्ता ( भा.प्र.से. ) , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , उस्मानाबाद . 


3,91,26,434 

9,40,000 

14,46,21,087 


10,93,64,88,001 

4,03,05,37,449 

14,96,70,25,450 


१० 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन १ ९ - १७ , शके १ ९ ४४ 
नवी मुंबई महानगरपालिका 

क्रमांक नमुंमपा / सा.प्र . / आस्था -१ / प्र.क्र . / २२ ९ / ५८२ / २०२३ 


नवी मुंबई महानगरपालिका ( सेवा प्रवेश व 
सेवांचे वर्गीकरण ) नियम , २०२१ च्या सुधारणेस 
मान्यता देण्याबाबत . 

5 


महाराष्ट्र शासन 

नगर विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक : - नमुंम -१२२२ / प्र.क्र .१० / नवि -२८ 
मंत्रालय ( मुख्य इमारत ) , ४ था मजला , मादाम कामा मार्ग , 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई -४०० ०३२ . 
दिनांक : - १३ जानेवारी , २०२३ 


संदर्भ : - १ ) नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र.नमुंम -१२१ ९ / प्र.क्र .१३७ / नवि -२८ , 
दि .३०.०३.२०२१ . 


२ ) आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा / प्रशा / आस्था 
१ / प्र.क्र .५३० / १३४५ / २०२१ , दि .२८.०४.२०२१ . 

३ ) आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.नमुंमपा / प्रशा / आस्था 
१ / प्र.क्र .५३० / ३६७६ / २०२१ , दि .१४.१०.२०२१ . 


प्रस्तावना 

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियमास , संदर्भ क्र .१ च्या दि .३०.०३.२०२१ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता प्राप्त झाली आहे . सदर सेवा प्रवेश नियमामध्ये नवी मुंबई 
महानगरपालिकेच्या विविध विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व पदांचे सेवाप्रवेश नियम मंजूर करण्यात 
आले . यामध्ये अग्निशमन विभागांतर्गत येणाऱ्या पदांचाही समावेश आहे . 

२ . 


नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या , सन २०२१ मध्ये मंजूर सेवा प्रवेश नियमांमध्ये अग्निशमन 
विभागातील –अग्निशामक पदाच्या नेमणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबत , आयुक्त , नवी 
मुंबई महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र . २ व ३ च्या दि .२८.०४.२०२१ व दि .१४.१०.२०२१ च्या 
पत्रान्वये , प्रस्ताव शासनास सादर केला होता . त्यानुसार नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवा 
प्रवेश नियमाबाबतच्या दि .३०.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयामधील , -अग्निशामक ॰ पदासाठीच्या 
नेमणूकीच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता . या 
अनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे . 


शासन निर्णय : 

नवी मुंबई महानगरपालिकेतील विविध संवर्गासाठी दि . ३०.०३.२०२१ च्या शासन 
निर्णयाद्वारे , मंजूर करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमासोबतच्या परिशिष्ट -२ मध्ये , महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५४ , ४५५ व ४६५ ( १ ) ( ल ) अन्वये प्राप्त अधिकारात , 
भाग दोन ( संकीर्ण ) - २ अ 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके 
१ ९ ४४ 


शासन निर्णय क्रमांक : नमुंम -१२२२ / प्र.क्र .१० / नवि -२८ 

अग्निशमन विभागातील , अग्निशामक पदावरील नेमणूकीच्या पद्धतीमधील सुधारणेस 
“ परिशिष्ट -२ , अनुसूची - अ ” अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे . 


0 


२. या नियमास " नवी मुंबई महानगरपालिका सुधारित सेवा ( सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) 
नियम , २०२१ ” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात येईल . 


३. सदर सुधारित नियम आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करावेत . हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
अंमलात येतील . 


४. या अनुषांगिक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्त , नवी मुंबई महानगरपालिका 
यांनी करावयाची आहे . 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून , त्याचा संकेतांक २०२३०११३१७१३१८३५२५ असा 
आहे . हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

PRATIBHA 

MADHAV PATIL 


Digitally signed by PRATIRHA VADHA / PATIL 

DN : cl , 6 = GOVERNIMEN OF MAHARASHTRA , ou - URBAN DEVELOPMENT 
DEPARTMENT , 

2.5.1.20-6692d975fff 642ccb87 - celet 297 dlesbda - b45985f75f159984 
balofd postalCoce- 400-332 st = Meharashtra . 

seriaNumber = DA026 ° 85 / E8CRB4F362ACDREC BBFFED6CBOAE6EDSCES 
4483490119EEQ456AD . Cn = PRA TIRHA MADHAV PATIH 
Date 2023.01.13 12 : 13 : 13 + 05 / 30 


( प्रतिभा पाटील ) 

अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नमुँम -१२२२ / प्र.क्र .१० / नवि -२८ 


शा.नि.क्र.नमुंम -१२२२ / प्र.क्र .१० / नवि -२८ , 

पदनाम व श्रेणी 


अग्निशामक ( Fireman ) 
( श्रेणी -३ , अग्निशमन 

सेवा ) 


दि .१३.०१.२०२३ सोबतचे परिशिष्ट -२ , 

सद्याची नेमणूकीची 

पद्धत 


नेमणुकीची पद्धत व 

टक्केवारी 

१. नामनिर्देश 
२. पदोन्नती 
३. प्रतिनियुक्ती 
नामनिर्देशन- १०० % 


ब ) राष्ट्रीय / राज्य 
अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र , 
महाराष्ट्र शासन यांचा ६ 
महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम 


अनुसूची ' अ ' 

सुधारित मंजूर करण्यात 
आलेली नेमणूकीची 

पद्धत 


ब ) राष्ट्रीय / राज्य 
अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र , 
महाराष्ट्र शासन यांचा ६ 
महिने कालावधीचा 
अग्निशमन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम अथवा १ वर्ष 
कालावधीचा उप स्थानक 
व आग प्रतिबंधक 
अधिकारी पाठयक्रम पूर्ण 
करणे आवश्यक . 


राजेश नार्वेकर , 
आयुक्त , 
नवी मुंबई महानगरपालिका . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


१३ 


१४ 


महापारेषण 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 
प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्र . एमएसईटीसीएल / सीओ / पीएस / स्कीम- I / ओआरसीपीएन / १२४१ 


विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६ / प्र.क्र .३१२ / उर्जा / ४ , दिनांक २४.०८.२००६ 
( शासकीय राजपत्र , पान क्रमांक २८० ) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे अति उच्च दाब पारेषण योजनेचे डेडीकेटेड डिस्ट्रीब्युशन फॅसिलिटी अंतर्गत महापारेषणच्या देखरेखीखाली काम हाती घेण्याचे 
प्रस्तावित करीत आहे . या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण , वितरण अगर म . रा . वि . पारेषण कं . मर्या . च्या 
समन्वय , संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 
२. खालील योजना त्या भागातील अति उच्च दाब ग्राहकांच्या वाढत्या विजेची गरज पुरविण्यासाठी व नविन ग्राहकांना वीज पुरवठा 
करण्यासाठी आहे . 


( अ ) धुळे जिल्ह्यातील गोराने गाव , ता . शिंदखेडा येथे मे . तापी हायड्रो इलेक्ट्रीक व लिफ्ट इरीगेशन डिवीजन नं . २ ( सुलवाडे 
जामफळ- कनोली एल . आय . एस . योजना ) यांना ५७.५५ मे . वॅट विद्युत पुरवठा करणेबाबत . मे . तापी हायड्रो इलेक्ट्रीक व लिफ्ट इरीगेशन 
डिवीजन नं . २ ( सुलवाडे जामफळ – कनोली एल . आय . एस . योजना ) यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या . च्या देखरेखीखाली 
करावयाची कामे . ( १ ) लॅण्ड डेव्हलेपमेंट , चेन लिंक फेन्सिंग , ग्रँटी पायाभरणी , उपकरणे पायाभरणी , आर . सी . सी . केबल ट्रेंच , कंट्रोल 
रुम , मेटल स्प्रेडींग , जी . आय . पाईपलाईन , मीटरींग रुम , वॉल कम्पॉउंड व कॉक्रीट रोड इत्यादी सहित १३२ के . व्ही . उपकेंद्र सुलवाडे 
जामफळ – कनोली एल . आय . एस . च्या जागेत उभारणे . ( i ) १३२ के . व्ही . सुलवाडे जामफळ – कनोली एल . आय.एस. उपकेंद्रात १३२ 
के . व्ही . वाहिनी बे उभारणे - २ नं . ( ii ) १३२ के . व्ही . सुलवाडे जामफळ – कनोली एल . आय . एस . उपकेंद्रात १३२ के . व्ही . मीटरींग 
बे ( मीटरींग सीटी , पीटी व आयसोलेटर ) उभारणे - १ बे ( एम . ई . आर . सी . मीटरींग कोड २०१ ९ अनुसार मेन व चेक मीटर सहित ) 
( iii ) १३२ के . व्ही . बस पीटी बे - १ नं . ( iv ) २२० व्होल्ट व ४८ व्होल्ट बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( v ) फोटे उपकरणे - ३ नं . ( १३२ के . 
व्ही . सुलवाडे जामफळ – कनोली उपकेंद्रात - १ नं . , १३२ के . व्ही . अमळनेर उपकेंद्रात – १ नं . व १३२ के . व्ही . नरडाणे उपकेंद्रात - १ 
नं . ) ( vi ) ओ.पी.जी. - डब्ल्यू . – २२ कि.मी. किंवा प्रत्यक्ष असल्याप्रमाणे . ( २ ) १३२ के . व्ही . अमळनेर - नरडाणे वाहिनीवर १३२ 
के . व्ही . सुलवाडे जामफळ – कनोली एल . आय . एस . उपकेंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे – ५.३५ कि.मी. ( ३ ) एबीटी मोजणी व इतर 
संलग्न उपकरणे उभारणे . ( ४ ) महापारेषणच्या उपकेंद्रातून दूरस्थ नियंत्रण व पाहणीसाठी स्काडा प्रणाली उभारणे . या योजनेचा अंदाजित 
खर्च रु . १३१३.०१ लाख इतका आहे . 


३. परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास , ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत , अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत 
आहे . याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता ( प्रकल्प योजना ) , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ३ रा मजला , प्रकाशगंगा , 
प्लॉट नं . सी -१ ९ , बांद्रा - कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई - ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


मुंबई , 

दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ . 


( सही ) / 
संचालक ( प्रकल्प ) 
महापारेषण , मुंबई . 


मुख्य लेखा शिर्षनिहाय जमेचा गोषवारा 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १३६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा 

संहिता , १ ९ ६८ चे नियम ६५ , ६६ ( १ ) अन्वये जि.प.व.पं.स. लेख्यासह . 


लेखा सांकेतांक 
1 

0028 

0029 

0030 

0044 

0045 


मुख्य लेखा शिर्ष 
2 


कर व फी 

| जमिन महसूल उपकर 

| मुद्रांक नोंदणी शुल्क 

सेवा कर 


इतर कर व शुल्क 
एकुण कर 


0049 

व्याज 

0059 

सा . मालमत्ता उत्पन्न 

0202 

शिक्षण 

0210 

| आरोग्य कुटूंब कल्याण 

0215 पाणी पुरवठा स्वच्छता 

0403 

पशुसंवर्धन 

0405 

0435 

0515 

0702 

0810 


मत्स्य व्यवसाय 

| इतर कृषी विषयक 

पंचायत राज कार्यक्रम 

| लहान पाटबंधारे 


अपारंपारीक ऊर्जा 

एकुण करेत्तर 


एकुण महसुल ( अ ) 


2049 

व्याज 

2053 

सामान्य प्रशासन 

2059 

| बांधकाम 

2202 शिक्षण 

2205 

2206 

2210 | सार्वजनिक आरोग्य 

2211 

2215 

2216 

2225 

2235 

2236 

2245 

2401 

2402 

2403 

2406 

2505 

2515 

2702 

2810 

2853 

3054 

3451 

3452 जिल्हा नियोजन समिती 

3604 

तिर्थ क्षेत्र विकास 


| कला , संस्कृती 

जत्रा प्रदर्शन 


| आरोग्य कुटूंब कल्याण 

| पाणी पुरवठा , स्वच्छता 

| ग्रामीण गृहनिर्माण 

समाज कल्याण 


| सामाजीक सुरक्षा 

| महिला व बालकल्याण 

| नैसर्गीक आपत्ती निवारण 

| कृषी व कृषी विस्तार 


मृद व जलसंधारण 

| पशुसंवर्धन , इंधनवैरण 

वनीकरण 


रोजगार हमी योजना 

पंचायत राज कार्यक्रम 

लहान पाटबंधारे 

अपारंपारिक उर्जा 

गौण खनिज 

परिवहन 

| नाविण्यपुर्ण योजना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा परिषद , नांदेड 

NO . ZPN / FD / COMP / 1013 / 2023 

नमुना २१ ( ई ) 

वार्षिक लेखा सन २०२०-२१ 


एकुण महसुल ( ब ) 


हस्तांतरीत योजना 

3 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 


1346559545.00 

17866952.00 

8307605347.00 


0.00 

0.00 


125296712.00 


0.00 


66637046.00 


0.00 


958497000.00 

184869000.00 

4998392.00 


0.00 


2386761.00 
2264521.00 

37570167.00 


0.00 

0.00 


143075594.60 

2319291.00 

16557000.00 

3873304.00 

480938577.00 

219043000.00 


4989000.00 

52950000.00 

11978297209.60 


अभिकरण योजना 
4 


0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


23777237.00 


0.00 

0.00 


430000000.00 


0.00 


59360067.00 

301798000.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


814935304.00 


जि . प . उपकर 
5 


47948.00 
8197298.00 

25179000.00 


0.00 


16899558.00 

50323804.00 

118522395.00 

3072899.00 


0.00 

166500.00 

66494.00 


209100.00 

516346.00 


0.00 


1396050.00 

6350.00 

0.00 


123956134.00 

174279938.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


पं.स. उपकर 
6 


0.00 
267220.00 

0.00 
0.00 
0.00 


267220.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


एकुण 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


१५ 


47948.00 
8464518.00 
25179000.00 


0.00 


16899558.00 
50591024.00 

118522395.00 
3072899.00 


0.00 


166500.00 

66494.00 

209100.00 

516346.00 
0.00 


1396050.00 
6350.00 
0.00 


123956134.00 

174547158.00 


267220.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 1388497000.00 

0.00 

184869000.00 

0.00 

64358459.00 

0.00 

301798000.00 

0.00 

2386761.00 
2264521.00 

0.00 

0.00 

37570167.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 


1346559545.00 

17866952.00 

8307605347.00 


0.00 
0.00 


125296712.00 

23777237.00 

66637046.00 


0.00 


0.00 

0.00 


143075594.60 

2319291.00 

16557000.00 


480938577.00 

219043000.00 


4989000.00 

52950000.00 

12793232513.60 


१६ 


लेखा सांकेतांक 

1 

4059 

4210 

4215 

4236 

4250 

4402 


4403 

4515 


4551 

4702 

5054 


7610 

8443 

8550 

8658 


मुख्य लेखा शिर्ष 
2 


बांधकाम 

सार्वजनिक आरोग्य 


| पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

| महिला व बालकल्याण 


| लहान पाटबंधारे 

| मृद व जलसंधारण 

पशुसंवर्धन , इंधनवैरण 


पंचायत राज कार्यक्रम 

| नाविण्यपुर्ण योजना 

| लहान पाटबंधारे 

परिवहन 


एकुण भांडवली ( अ ) 

एकुण महसुली ( अ , ब ) 

व भांडवली ( अ ) 


कर्जे 

नागरी ठेवी 

| नागरी अग्रीम 

अवर्गीकृत 
एकुण भांडवली ( ब ) 
एकुण जमा 
आरंभिची शिल्लक 
एकंदर एकुण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


नांदेड , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


हस्तांतरीत योजना 

3 


0.00 


339250000.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


5690000.00 

6789000.00 


रावसाहेब कोलगणे , 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , नांदेड . 


0.00 


54584000.00 

57650000.00 

463963000.00 


12442260209.60 


0.00 

0.00 

0.00 


अभिकरण योजना 

4 


0.00 

0.00 

0.00 


64115000.00 


0.00 

0.00 

0.00 


91620000.00 

16005000.00 


0.00 

0.00 


171740000.00 

986675304.00 


0.00 

0.00 

0.00 


13280347871.92 396212170.00 
13280347871.92 396212170.00 
25722608081.52 1382887474.00 
4541630025.07 980480788.31 
30264238106.59 2363368262.31 


जि.प. उपकर 
5 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


पं.स. उपकर 
6 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


एकुण 

7 


0.00 

0.00 

0.00 


0.00 


339250000.00 


0.00 


5690000.00 

98409000.00 

16005000.00 

54584000.00 

57650000.00 

635703000.00 

174279938.00 267220.00 13603482671.60 

736677.00 

76829764.00 

3145041.00 
84038835.00 158187.00 13760757063.92 
164750317.00 158187.00 13841468545.92 
339030255.00 425407.00 27444951217.52 
805665161.60 8200098.57 6335976073.55 
1144695416.60 8625505.57 33780927291.07 


64115000.00 


0.00 

0.00 


736677.00 

76829764.00 

3145041.00 


वर्षा ठाकूर - घुगे ( भा.प्र.से. ) , 

- 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

जिल्हा परिषद , नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन १ ९ - १७ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा परिषद , नांदेड 

NO . ZPN / FD / COMP / 1013 / 2023 

नमुना २१ ( ई ) 

वार्षिक लेखा सन २०२०-२१ 

मुख्य लेखा शिर्षनिहाय खर्चाचा गोषवारा 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १३६ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा 
संहिता , १ ९ ६८ चे नियम ६५ , ६६ ( १ ) अन्वये जि.प.व.पं.स. लेख्यासह . 


लेखा सांकेतांक मुख्य लेखा शिर्ष 

2 


1 

2049 
व्याज 

2053 सामान्य प्रशासन 

2059 

बांधकाम 

2202 

2205 

2206 

2210 

2211 

2215 

2216 

2225 

2235 

| सामाजीक सुरक्षा 

2236 महिला व बालकल्याण 

2245 

2401 

2402 

2403 

2406 

2505 

2515 

2702 

2810 

2853 

3054 

3451 

3452 

3604 


4059 

4210 

4215 

4236 

4250 

4402 


4403 

4515 

4551 

4702 

5054 


7610 

8443 

8550 

8658 


| शिक्षण 

| कला , संस्कृती 

| जत्रा , प्रदर्शन 


सार्वजनिक आरोग्य 

| आरोग्य कुटूंब कल्याण 

| पाणी पुरवठा , स्वच्छता 

ग्रामीण गृहनिर्माण 

समाज कल्याण 


नैसर्गीक आपत्ती निवारण 

| कृषी व कृषी विस्तार 

| मृद व जलसंधारण 

पशुसंवर्धन , इंधनवैरण 

| वनीकरण 

रोजगार हमी योजना 

| पंचायत राज कार्यक्रम 

| लहान पाटबंधारे 


| अपारंपारिक उर्जा 

गौण खनिज 

परिवहन 

| नाविण्यपुर्ण योजना 

| जिल्हा नियोजन समिती 

तिर्थ क्षेत्र विकास 


एकुण महसुल 


बांधकाम 
सार्वजनिक आरोग्य 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता 

| महिला व बालकल्याण 


| लहान पाटबंधारे 

| मृद व जलसंधारण 

पशुसंवर्धन , इंधनवैरण 


पंचायत राज कार्यक्रम 

| नाविण्यपुर्ण योजना 

| लहान पाटबंधारे 

| परिवहन 


एकुण भांडवली ( अ ) 

एकुण महसुली व 

भांडवली ( अ ) 


कर्जे 

| नागरी ठेवी 

नागरी अग्रीम 


हस्तांतरीत योजना 
3 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


0.00 


1258947920.00 

20020718.00 

8075936826.00 


0.00 

0.00 


101883259.00 


0.00 


152884641.00 


0.00 


747205842.00 
175550262.00 
58164.00 
0.00 


2275754.00 
2227137.00 
21211538.00 

2359632.00 


0.00 


29452406.00 
1860030.00 


0.00 


16314612.00 

447906019.00 

155561053.00 

2918633.00 
26945057.00 
11241519503.00 


0.00 


146859163.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


1687792.00 
20765715.00 


0.00 


42501253.00 

42574066.00 

254387989.00 


11495907492.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


अवर्गीकृत 

एकुण भांडवली ( ब ) 14021056595.00 


अभिकरण योजना 
4 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 


21629540.00 


0.00 
0.00 


602553634.00 


0.00 


40541951.00 
177769697.00 


0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 


69711902.00 


0.00 

230517.00 


0.00 


74569992.00 
8864727.00 ] 
0.00 

0.00 


जि.प. उपकर 
5 


0.00 
0.00 


0.00 

0.00 

0.00 


25951216.00 

7581720.00 

1500000.00 

331700.00 
7094130.00 


0.00 


12773537.00 


0.00 


49189151.00 


0.00 


4765421.00 


0.00 


6396856.00 


0.00 


3742690.00 
294369.00 


842494822.00 142214773.00 


0.00 


21811138.00 
218060.00 
460000.00 


0.00 


104785.00 


0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


3574386.00 


0.00 

0.00 


44458170.00 

48032556.00 


153377138.00 

995871960.00 190247329.00 

1305473.00 

119386025.00 

6226607.00 
544329906.00 74763875.00 
544329906.00 201681980.00 


पं.स. उपकर 
6 


0.00 
0.00 


486474.00 


0.00 
124062.00 
61000.00 


0.00 
0.00 


884169.00 


0.00 
996917.00 
424537.00 
567733.00 


0.00 

0.00 

0.00 

8882.00 
0.00 
0.00 
50000.00 
0.00 
67096.00 
0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


3670870.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


3670870.00 


एकुण 

7 


0.00 


1258947920.00 
46458408.00 
8083518546.00 
1624062.00 
392700.00 
108977389.00 
21629540.00 
166542347.00 


0.00 


1399945544.00 
175974799.00 

45933269.00 

177769697.00 


8672610.00 

2227137.00 

24963110.00 

2654001.00 


0.00 


51313544.00 
2078090.00 

527096.00 
16314612.00 

448010804.00 

155561053.00 

2918633.00 
26945057.00 
12229899968.00 


0.00 


146859163.00 


0.00 


69711902.00 


0.00 


230517.00 

1687792.00 

98910093.00 

8864727.00 

42501253.00 

87032236.00 
455797683.00 

12685697651.00 


0.00 

1305473.00 

0.00 

119386025.00 

6226607.00 

0.00 
115000.00 
115000.00 14767183481.00 

619208781.00 


१७ 


१८ 


लेखा सांकेतांक 

1 


मुख्य लेखा शिर्ष 
2 


एकुण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकंदर एकुण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


नांदेड , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२३ . 


अभिकरण योजना 

हस्तांतरीत योजना जि . प . उपकर 
3 4 5 
25516964087.00 1540201866.00 391929309.00 
4747274019.59 823166396.31 752766107.60 
30264238106.59 2363368262.31 1144695416.60 


रावसाहेब कोलगणे , 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , नांदेड . 


पं.स. उपकर 
6 
3785870.00 
4839635.57 

8625505.57 


एकुण 

7 
27452881132.00 

6328046159.07 

33780927291.07 


वर्षा ठाकूर - घुगे ( भा.प्र.से. ) , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग 


शुद्धिपत्र 

क्रमांक राजिप / बांध / नेविप्रा / २० ९ / २०२३ 


ज्याअर्थी , रायगड जिल्हा परिषदेने नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम - २६ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार नेरळ डॉर्मिटरी टाऊनशिप हद्दीची प्रारुप विकास योजना तयार करुन त्यासंबंधीची सूचना नागरीकांच्या 
सूचना / हरकती मागविण्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये दिनांक २४-३० मार्च , २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण , सूचना व जाहिरातीमध्ये प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर प्राप्त सूचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम - २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दिनांक १३ डिसेंबर , २०२२ रोजी सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे , तो बदल सुचवून , उक्त 
योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी प्रशासकिय 
ठराव क्र . ३ ९ दिनांक २० डिसेंबर , २०२२ रोजी पारीत केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील कलम -२८ ( ४ ) च्या तरतुदीनुसार , प्रारूप विकास योजनेत केलेल्या फेरबदल / बदलांची 
सूची महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन संकीर्ण सूचना व जाहिराती , दिनांक १२ - १८ जानेवारी , २०२३ रोजी प्रसिद्ध केलेली आहे . सदर 
फेरबदल / बदलांची सूची सोबत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेल्या प्रारूप विकास योजना नकाशामध्ये मौजे ममदापूर येथील 
स.नं. ९ ४ , १२३ , १२४ , १२५ येथील १८.० मी . रुंद प्रस्तावित विकास योजना रस्त्याची जुने GIS Layers चालू राहिल्याने आरेखकिय 
चूक राहिलेली आहे . सदर आरेखकिय चूक दुरुस्त करुन , दुरुस्त प्रारूप विकास योजना नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ ठेवणेसाठी व 
अधिनियमातील कलम ३० नुसार शासनास मंजूरीस्तव सादर करण्यासाठी प्रशासकिय ठराव क्र . ५७ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी 
पारीत केलेला आहे ; 


अलिबाग , 

दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ . 


१ ९ 


त्याअर्थी , दुरुस्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद 
केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 


१. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग . 

२. सहायक संचालक , नगररचना , रायगड अलिबाग शाखा , अलिबाग . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - ३ अ 


- 


डॉ . किरण पाटिल भा.प्र.से. , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 

रायगड जिल्हा परिषद , अलिबाग . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 
यवतमाळ जिल्हा परिषद , यवतमाळ 
अधिसूचना 


क्रमांक यजिप / साप्रवि / वाप्रअ / विअसां / ३०५ / २०२३ 

यवतमाळ जिल्हा परिषदेचा व तिच्या कार्यक्षेत्रातील पंचायत समित्यांचा ( एकत्रीत ) सन २०२१-२०२२ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल , 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम १४२ चे आधारे ( वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे ) व 
त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणेनुसार तयार करण्यात आला असून सदर अहवाल जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेची दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०२३ रोजी ठराव क्रमांक ०१ अन्वये मंजुरी घेऊन तो दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात प्रसिद्ध 
करण्यात आला आहे . 


यवतमाळ , 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ . 


डॉ . श्रीकृष्ण पांचाळ , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन १ ९ - १७ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हा परिषद , गडचिरोली 


गडचिरोली , 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२३ . 


अधिसूचना 

क्रमांक जिपग / साप्रवि / स्था - १० / नियो . / आप्रअ / ३१ / २०२३ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ मधील कलम १४२ व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती 
वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे नियम , १ ९ ६४ च्या नियम ९ अन्वये मी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , गडचिरोली 
याद्वारे जिल्हा परिषद , गडचिरोली सन २०२१-२०२२ चा वार्षिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२२ च्या 
सर्वसाधारण सभेतील ठराव विषय क्रमांक २० अन्वये मंजूर केल्याप्रमाणे अधिसूचना प्रसिद्ध करीत आहे . 


२१ 


कुमार आशिर्वाद , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद , गडचिरोली . 


२२ 


Serial No. M - 2252 


ii . 


iv . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD . 

Exchange Square , Suren Road , Chakala 
Andheri ( East ) , Mumbai 400 093 , India 
CIN : L51909MH2002PLC135594 


The Memorandum of Association and Articles of Association of Multi Commodity Exchange of India Limited 
were amended as listed below with the approval of the shareholders at the Annual General Meeting held on 
September 27 , 2022. Thereafter , the amendments were published in the Gazette of India and Gazette of the 
state of Maharashtra for public comments / criticism and no comments were received . The amendments were 
then approved by the SEBI vide letter no . SEBI / HO / MRD / RAC - 1 / P / OW / 2023 / 2957 / 1 dated January 23 , 2023 . 
The amendments shall be effective from the date of publication in the Gazette . 


The provisions contained in the following clause of Memorandum of Association of Multi Commodity 
Exchange of India Ltd. are altered as under : 

The Clause III A ( 1 ) ( Main object clause ) is altered as given here under : 

To facilitate , promote , assist , regulate and manage in the public interest , dealings in commodity 
derivatives , goods and securities of all kinds ( which shall include all goods and securities defined 
as such under the Securities Contracts ( Regulations ) Act , 1956 and all other instruments of any 
kind permitted by the Regulators including derivatives , money market instruments , etc. ) and to 
provide specialised , advanced , automated and modern facilities for trading , clearing and settlement 
of aforesaid securities , commodity derivatives , goods and other instruments with a high standard 
of integrity and honour , and to ensure trading in a transparent fair and open manner with access to 
investors from areas in or outside India . 


b ) 

To initiate facilitate and undertake all steps of all such activities in relation to Stock Exchange , 
Commodities Markets , Currency Markets , Money Markets , Financial Markets , Securities Markets , 
Capital Markets , as are required for better investor service and protection , including but not limited 
to taking measures for ensuring greater liquidity ( both in terms of breadth and depth of commodity 
derivatives , goods , securities and other instruments ) for the investor providing easier access to the 
Exchange , facilitating inter - market dealings and generally to facilitate transactions in the aforesaid 
securities and instruments in a cost effective , expeditious and efficient manner . 


c ) 

To support , develop , promote and maintain a healthy market in the best interest of the investor and 
the general public and the economy and to introduce high standards of professionalism among 
themselves and with investors and the financial securities , money , Capital Markets , Commodities 
Markets and Currency Markets in general . 

The " Title of clause III B " is amended as given here under : 


" MATTERS WHICH ARE NECESSARY FOR FURTHERANCE OF THE OBJECTS : " 


The " Title of clause III C " is omitted : 


To align with Companies Act , 2013 and Table A of the Schedule I of the Act , the Object Clauses in III - B 
and [ II - C are merged . 


Object clauses 22 , 26 , 30 and 42 of MoA are modified to replace " Companies Act . 1956 " with " Companies 
Act , 2013 " . 


Amendments to Articles of Association 


Pursuant to change in the Companies Act , the following references to sections of Companies Act , 
1956 are changed to refer to the respective sections in the Companies Act , 2013 : 


Sr. 

No. 


b ) 

c ) 


f 


AD 


h ) 


i ) 


K ) 


D ) 


m ) 


p ) 


Article 
Number 
Article 4 ( b ) 


Article 4 ( g ) 

Article 4 ( x ) 


Article 4 ( ag ) 
Article 4 ( at ) 


Article 


Article 9 


Article 11 


Article 13 


Article 15 


Article 20 


Article 21 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


Article 23 

Article 23 


Article 24 


Article 12 ( c ) Redemption of preference shares 

Section 611 
Variation of rights- Section 106 and 


Article 24 


Article 28 


Companies Act , 1956 reference 


Annual General Meeting- Section 
166 


Body Corporate- Section 2 ( 7 ) 
Ordinary Resolution - Section 189 


Register of Members -Section 150 
' Special Resolution Section 114 ( 2 ) 


' Year` - Section 2 ( 17 ) 


Further issue of capital -Section 
79A 

Issue of redeemable preference 
shares Section 80 and sub section 


Commission and brokerage 
Section 76 

Shares at the disposal of the 

Director- Section 81 and Section 79 
Issue of shares other than for cash 
Section 75 

Call on Shares - Section 91 


* Payment of calls in advance ' 

section 92 

Instrument of transfer . Section 108 


Board's right to refuse transfer 
section !!! 

Rights of stockholders - Section 96 


HAR 


Companies Act , 2013 reference 


Annual General Meeting- Section 
96 

Body Corporate - Section 2 ( 11 ) 
Ordinary Resolution - Section 114 ( 1 ) 

Register of Members- Section 88 
Special Resolution Section 189 


" Year " -Section 2 ( 41 ) 


Further issue of capital -Section 54 

Issue of redeemable preference 
shares Section 55 


Redemption of preference shares - 
section 403 

Variation of rights- Section 48 


Commission and brokerage- section 
40 ( 6 ) 

Shares at the disposal of the 

Director Section 62 and section 53 

Issue of shares other than for cash 
Section 39 ( 4 ) 

Calls on shares - Section 49 


Payment of calls in advance ' 
section 50 


Instrument of transfer 

Section 56 

Board's right to refuse transfer - 
section 58 

N.A. 


२३ 


२४ 


69 


aa ) 


CC ) 


ee ) 


gg ) 


kk ) 


mm ) 


Article 32 


Article 32 


Article 32 


Article 33 


Article 34 


Article 35 


Article 41 


Article 43 


Article 44 


Article 45 


Article 46 


Article 53 
Article 56 


Article 58 


Article 59 


Article 62 


Article 69 


Article 70 


Article 72 


Article 77 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


Annual General Meeting 

Section 166 ( 1 ) and Section 166 
( 2 ) 

Right to summon Extraordinary 
General Meeting , Section 169 
Extraordinary General Meeting by 
requisition - Section 188 

Questions at General Meeting how 
decided - Section 179 


Representation of company or body 
corporate Section 187 


hatt 


Restriction on becoming a director 
Section 95 

Shareholders to appoint Directors 
Section 88 

Vacation of office of Director 
Section 283 

Director may contract with the 

Company Section 314 

Rotation and retirement of 

Directors - Section 256 


May 


ТРИМТ 


ܡܡܐ 


General Meeting to increase or 
reduce the number of Directors 
Sections 252 , 255 and 259 
Rights of persons other than retiring 
Directors to stand for Directorship 
Section 257 


Delegation of powers- Section 292 
Specific powers and duties of 
Board of Directors - Section 292 
Duty to maintain registers- Section 
192 


Duty to maintain record of minutes 
-Section 193 

Borrowing Powers- Section 293 


Delegation of powers to 
Committee / Managing Director 
Section 292 


Other powers to be exercised only 
at Board Meeting - Sections 262 , 
292 , 297 , 316 , 372A and 386 
Appointment of Managers- Section 


Dividends to be paid out of profits 
only- Section 205 


Annual General Meeting 

Section 96 ( 1 ) and Section 96 ( 2 ) 


Right to summon Extraordinary 
General Meeting- Section 100 
Extraordinary General Meeting by 
requisition section III 

Questions at General Meeting how 
decided - Section 109 

Representation of company or body 
corporate - Section 113 


Restriction on becoming a director 
-- Section 164 

Shareholders to appoint Directors - 
Section 152 

Vacation of office of Director - 
Section 167 


Director may contract with the 
Company - Section 188 
Rotation and retirement of 
Directors - Section 152 
General Meeting to increase or 
reduce the number of Directors 
Sections 149 


Rights of persons other than retiring 
Directors to stand for Directorship 
Section 160 


Delegation of powers- Section 179 
Specific powers and duties of 
Board of Directors - Section 179 
Duty to maintain registers- Section 


Duty to maintain record of minutes 
-Section 118 

Borrowing Powers- Section 179 or 


Delegation of powers to 
Committee / Managing Director 
Section 179 


Other powers to be exercised only 
at Board Meeting - Sections 161 , 
179 , 186 , 188 and 203 
Appointment of Managers- Section 


Dividends to be paid out of profits 
only - Section 123 


nn ) 


pp ) 


Article 84 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


Article 102 


Article 103 


Unclaimed dividends - Section 
205C 

Right of Directors and others to 
indemnify- Section - 633 

Not responsible for acts of others 
Section 201 


In the Headings and in Articles 4 ( a ) , 4 ( b ) , 4 ( g ) , 4 ( x ) , 4 ( ag ) , 4 ( at ) , 4 ( aw ) , 19 , 25 , 34 , 35 and 43 the 
Companies Act , 1956 was replaced with Companies Act , 2013 , hence , in the above stated Articles ` 1956 ' 
was replaced with 2013 . 


a ) The Article I is amended as given here under : 


Changes due to additions or deletions to the existing Articles of Association 


Unclaimed dividends - Section 125 


b ) The Article 3a is amended as given here under : 


Right of Directors and others to 
indemnify - Section 463 

Not responsible for acts of others 
Section 197 


" TABLE F NOT TO APPLY 

Subject as hereinafter provided the Regulations contained in Table " F " of the First Schedule to the 
Companies Act , 2013 shall not apply to the Company except so far as the same are not provided for 
or are not inconsistent with these Articles . " 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -४ 


" Unless the context otherwise requires , words or expressions contained in these Articles shall bear the 
same meaning as in the Companies Act , 2013. SECC Regulations or any other regulations of SEBI 
or any statutory modification thereof in force . " 


c ) The Article 4d is amended as given here under : 

* Associate ' means an associate as defined in Regulation 2 ( b ) of SECC Regulations and / or its derivative as 
defined under the Companies Act of 2013 , the Accounting Standards . or any other rules , regulations . 
guidelines . 


e ) The Article 4ac are omitted : 


d ) The Article 4g is amended as given here under : 

' Body corporate ' has the meaning assigned thereto by Section 2 ( 11 ) of the Companies Act , 2013 . 
The words ' Body Corporate ' and ' Company ' are used interchangeably . 


The Article 4ap is amended as given here under : 

" Securities ' means the securities as defined in clause ( h ) of Section 2 of the Securities Contracts 
( Regulation ) Act , 1956. " 


g ) The point below " definitions " is amended as given here under : 

** The definitions not covered herein above will be taken from Companies Act , 2013 or the Securities 
Contracts ( Regulation ) Act , 1956 or SEBI Act 1992 or Depositories Act 1996 or SEBI Regulations 
as amended from time to time and interpretation by these Articles . Rules or the Bye - Laws of the 


२५ 


२६ 


Exchange for the purpose of interpretation or management of the Exchange , and in case of any 
discrepancy , the interpretation as may be taken by the Board of the Exchange shall be final and 
binding on all associated with the Exchange . " 

h ) The Article 9a is amended as given here under : 

" Where it is proposed to increase the subscribed capital of the Company by allotment of the further 
shares either out of the un - issued capital or out of the increased share capital then " 


j } 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके 
१ ९ ४४ 


1 ) 


The Article 9c is omitted 


The Article 9d is omitted 


k ) The Article 13 is amended as given here under : 


" The right attached to any class of shares ( unless otherwise provided by the terms of the issue of the 
shares of that class ) may , subject to the provisions of Sections 48 of the Act , be varied with the 
consent in writing of the holders of not less than three - fourths of the issued shares of that class or 
with the sanction of the Special Resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued 
shares of that class and the provisions of these Articles relating to General Meeting shall mutatis 
mutandis apply . " 


The Article 16 is omitted 


m ) The Article 21 under heading " Right to certificates " point " b " is amended as given here under : 

" The Company shall , unless the conditions of the issue thereof provide otherwise , and / or within thirty 
days from the date of receipt of the application for registration of the transfer , transmission , sub 
division , consolidation or renewal of any of the shares or debentures , as the case may be , unless the 
conditions of issue thereof otherwise provide , deliver the certificate of all the shares and debentures 
so allotted or transferred or transmitted . " 


n ) The Article 21 under heading " Issue of Certificate " is amended as given here under : 

" Every share certificate shall be issued under the Common Seal of the Company and in accordance 
with the provisions of the Companies Act or any modification thereof for the time being in force . " 

o ) The Article 29d is amended as given here under : 

" Accordingly . SECC Regulations shall be deemed to be part of the Articles of Association of the 
Company . " 


p ) The Article 30b is amended as given here under : 

" No person shall , directly or indirectly , either individually or together with persons who are his 
associates , agents , authorised persons or with any other person ( s ) acting in concert , acquire / hold 
equity shares exceeding the prescribed percentage of the paid up equity share capital without the 
requisite approval of SEBI . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


" Application shall submit an application to SEBI through the Company with the following 
particulars " 


q ) The Article 33 under heading " Quorum " is amended as given here under : 


“ Quorum for meetings shall be in accordance with Section 103 of the Companies Act , 2013. " 

r ) The Article 33 under heading " When Chairman is absent , choice of another chairman " is amended as 
given here under : 


" If there is no such Chairman or if at any meeting he is not present within fifteen minutes after the 
time appointed for holding the meeting or is unwilling to act as chairman , the Deputy Chairman , if 
any , of the Board shall preside and failing him , the Members present shall choose another Director 
as chairman and if no Directors be present or if all the Directors decline to take the chair , then the 
Members present shall choose one of their Members to be chairman of that meeting . " 


s ) The Article 33 under heading " Taking a poll " is amended as given here under : 

" If poll is duly demanded in accordance with the provisions of Section 109 of the Companies Act , 
it shall be taken in such manner as prescribed under the section 109 " 

The Article 35 under heading " Number of Directors " is amended as given here under : 


" The Board shall consist of not more than 15 ( Fifteen ) Directors inclusive of Public Interest 
Directors as nominated / appointed by SEBI , shareholder directors ( including employee - directors , 
other than the managing director ) and the managing director . 


Provided that any increase in the number of directors beyond 15 ( Fifteen ) shall be with the approval 
of Special Resolution . " 


u ) The Article 35 under heading " Composition of the governing board " sub - clauses ( 4 ) , ( 6 ) and ( 7 ) are 
amended as given here under : 


* ( 4 ) The managing director shall be an ex - officio director on the governing board and shall be 
included in the category of shareholder directors . 


( 6 ) No trading member or clearing member , or their associates and agents , shall be on the 
governing board of the Company irrespective of Stock Exchange / Clearing Corporation of which they 
åre members . 


( 7 ) The number of public interest directors shall not be less than the number of shareholder 
directors to constitute the quorum for the meeting of the governing board . " 


v ) The Article 35 under heading " Conditions of appointment of directors " " point ( 7 ) " is amended as 
given here under : 


** ( 7 ) A public interest director shall be nominated for a term of three years , extended by another term 
of three years , subject to performance review in the manner as may be specified by the Board . " 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -५ 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


w ) The Article 35 is amended as given here under : 

" Procedure for appointment of Directors - Regulation 23 ( 6 ) 
Restriction on becoming a Director - Regulation 23 ( 6 ) " 


x ) The Article 36 under heading " Chairman & Vice Chairman of the Board of Directors " is amended 
as given here under : 


" The Board of Directors may appoint one of the Public Interest Directors as the Chairman of the 
Board and one of the Public Interest Directors as Vice Chairman of the Board . The Chairman shall 
not have executive powers or functions and he shall not be a person having trading interest in the 
trading conducted by the Exchange . The Chairman so appointed shall preside at the meetings of the 
Board . " 


y ) The Article 42a is amended as given here under : 

" The Board may appoint subject to prior approval of SEBI , as an Alternate Director for a Director 
( hereinafter called the Original Director ) during the Original Director's absence for a period of not 
less than three ( 3 ) months from India . 

z ) The Article 42b is amended as given here under : 


" An Alternate Director appointed under this Article shall not hold office as such for a period longer 
than that permissible to the Original Director in whose place he has been appointed and shall vacate 
office if and when the Original Director returns to India . " 

aa ) The Article 42d is amended as given here under : 

" If the term of office of the Original Director is determined before he returns to India any provision 
in the Act or in these Articles for the automatic re - appointment of Retiring Director in default of 
another appointment shall apply to the Original Director and not to the Alternate Director . " 

bb ) The Article 50 ( d ) ( xii ) is amended as given here under : 

" ( xii ) Investinent in other companies shall be decided as provided under the Companies Act . " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


cc ) The Article 64 is amended as given here under : 


" Any debentures , debenture stock or other securities may be issued at a premium or otherwise , and 
may be issued on condition that they shall be convertible into shares of any denomination and with 
any privileges and conditions as to redemption , surrender , drawing , allotment of shares , attending 
( but not voting ) at the general meeting , appointment of directors , and otherwise debentures with the 
right to conversion into or allotment of shares shall be issued only with the consent of the company 
in the general meeting by way of special resolution . " 


Date : February 22 2023 , 
Place : Mumbai . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) - ५ अ 


For Multi Commodity Exchange of India Ltd. , 


MANISHA THAKUR , 
Company Secretary . 


२ ९ 


३० 


Serial No. M - 2253 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


BSE LIMITED 

Bye - laws of BSE Limited 

Pursuant to the approval received from SEBI , the below given Bye - Laws of BSE Limited 
( Exchange ) are required to be published in the State Gazette of Maharashtra : 

Bye - laws of BSE Limited 


( 1 ) Chapter XIII - Bye - law 1 ( D ) — Reference to arbitration - All claims , differences or disputes 
arising between an Issuer or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent and a Constituent 
pertaining to transfer or transmission of securities , demat or remat of securities , issue of duplicate 
securities , transposition of holders of securities , entitlements like corporate benefits , dividend , 
bonus shares , rights entitlements , credit of securities in public issue , interest / coupon payments on 
securities and delay in processing or wrongful rejection of the investor's requests and / or such other 
matters as specified by SEBI , shall be submitted to arbitration in accordance with the provisions of 
these Byelaws and Regulations and the circulars issued by SEBI from time to time . 


Provided that , in case of claims , differences or disputes to which Registrar to an Issue and 
Share Transfer Agent is a party , the Issuer who has appointed such Registrar to an Issue and Share 
Transfer Agent shall be made a party to the arbitration proceedings . 


Explanation 1 : For the purpose of Bye - law ( 1 ) ( A ) ( B ) & ( C ) of this , the term " Constituent " shall 
mean the investor who has bought or sold on the Exchange , the securities of the Issuer in respect of 
which the claim , differences or dispute has arisen . 


Explanation 2 : For the purpose of Bye - law ( 1 ) ( D ) of this Chapter , the term " Issuer " shall have 
the same meaning as defined in these Bye - laws and the term " Constituent " shall mean an investor 
who has a claim or dispute with the Issuer and / or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent 
and shall include the shareholder of the Issuer . Further , " Registrar to an Issue and Share Transfer 
Agent " shall mean as defined in Securities and Exchange Board of India ( Registrars to an Issue and 
Share Transfer Agents ) Regulations , 1993 from time to time . 


( 2 ) Chapter XIII - Bye - law ( 12 ) - Appearance in arbitral proceedings by counsel , attorney or 
advocate - In arbitral proceedings where both the parties are trading members , the parties shall not 
be permitted to appear by counsel , attorney or advocate but where one of the parties is a Constituent , 
then the Constituent shall be permitted to appear by counsel , attorney or advocate . If the Constituent 
chooses to appear by counsel , attorney or advocate , then the trading member / Issuer / Registrar to 
an Issue and Share Transfer Agent shall be granted a similar privilege . 


( 3 ) Chapter XIII - Bye - law ( 18 ) - Implementation of Arbitral Award - Nothwithstanding anything 
contained in the Bye - laws , in cases where the arbitral award or appellate arbitral award is passed 
against a trading member and / or its Authorised Person and in favour of a Constituent , the Exchange 
shall debit from the deposits or other monies of the trading member lying with the Exchange , the 
amount of award payable to the awardee together with interest payable , if any , till the date of debit 
and keep aside the said amount in a separate account to be dealt with in such manner as mentioned 
in Bye - laws 19 . 


Provided that , where the award is for the delivery of securities , the Exchange may consider the 
closing price of such securities on the Exchange as on the date of the award or such other date the 
relevant authority may specify to be reasonable , stating reasons for arriving at the value of such 
securities and award amount . 


Where the award is against the Issuer and / or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent , 
the Issuer and / or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent shall implement the arbitral 
award promptly , failing which , such Issuer and / or its Registrar to an Issue and Share Transfer Agent 
shall be liable to suitable action / direction including imposition of penalty as may be prescribed by 
SEBI / the Exchange from time to time . 


For BSE Ltd 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


( 4 ) Chapter XIII - Bye - law ( 23 ) - Exclusion - For removal of doubts , it is hereby clarified that the 
Exchange shall not be construed to be a party to the dealings , contracts and transactions referred to 
under these Byelaws ; and the provisions of this Chapter shall not apply in case of claims , differences 
or disputes between the Exchange and a member and between the Exchange and an Issuer and / or its 
Registrar to an Issue and Share Transfer Agent and no arbitration shall lie between the Exchange 
and a member and between the Exchange and an Issuer and / or its Registrar to an Issue and Share 
Transfer Agent . 


SHAILESH JAIN , 


Additional General Manager . 


Place : Mumbai , 

Date : 8th February 2023 . 


३१ 


VISHAL BHAT , 

Company Secretary & Compliance Officer . 


Corporate Identification Number ( CIN ) - L67120MH2005PLC155188 . 

Registered Office : 

BSE Limited , 25th Floor , P. J. Towers , 
Dalal Street , Fort , Mumbai - 400 001 . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 

बीएसई लिमिटेड 


बीएसई लिमिटेडचे उप नियम 

सेबीकडून मिळालेल्या मंजुरीच्या अनुषंगाने , बीएसई लिमिटेड ( एक्सचेंज ) चे खालील उपविधी महाराष्ट्राच्या राज्य राजपत्रात 
प्रकाशित करणे आवश्यक आहेः 


बीएसई लिमिटेडचे उप नियम 

( १ ) प्रकरण १३- उप विधी १ ( डी ) लवादास संदर्भ - सिक्युरिटीजचे हस्तांतरण किंवा पारेषण , सिक्युरिटीजचे डीमॅट किंवा रीमॅट , 
दुय्यम सिक्युरिटीज जारी करणे , सिक्युरिटीज धारकांचे हस्तांतरण , कॉर्पोरेट फायदे , लाभांश , बोनस शेअर्स , राईट इंटायटलमेंट , सार्वजनिक 
इश्यूमधील सिक्युरिटीजचे क्रेडिट , सिक्युरिटीजवरील हक्क / कूपन पेमेंट आणि प्रक्रिया करण्यात विलंब किंवा गुंतवणूकदारांच्या केलेल्या 
विनंत्या दोषपूर्ण नाकारणे आणि / किंवा सेबी द्वारे निर्दिष्ट अशा इतर बाबीशी संबंधित जारीकर्ता किंवा त्याचे इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर 
एजंटचे रजिस्ट्रार आणि घटक यांच्यात उद्भवणारे सर्व दावे , मतभेद किंवा विवाद या उपविधी आणि नियमांच्या तरतुदींनुसार आणि सेबी 
ने वेळोवेळी जारी केलेल्या परिपत्रकांनुसार लवादाकडे सादर केले जातील . 


परंतु , इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रार पक्षकार असलेल्या दावे , मतभेद किंवा विवादांच्या बाबतीत , इश्यू आणि शेअर 
ट्रान्सफर एजंटसाठी अशा रजिस्ट्रारची नियुक्ती करणाऱ्या जारीकर्ताला लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये पक्षकार बनवले जाईल . 


स्पष्टीकरण १ : यातील उप विधी ( १ ) ( अ ) ( ब ) आणि ( क ) च्या उद्देशाकरीता , “ घटक " या शब्दाचा अर्थ असा आहे की ज्या 
गुंतवणूकदाराने एक्स्चेंजवर जारीकर्ताच्या सिक्युरिटीज खरेदी किंवा विक्री केली आहे ज्याच्या संदर्भात दावा , मतभेद किंवा वाद निर्माण 
झाला आहे . 


स्पष्टीकरण २ : या प्रकरणाच्या उप विधी ( १ ) ( ड ) च्या उद्देशाकरीता , " जारीकर्ता " या शब्दाचा अर्थ या उपविधींमध्ये परिभाषित 
केल्याप्रमाणे असेल आणि " घटक " या शब्दाचा अर्थ असा गुंतवणूकदार असेल ज्याच्याकडे जारीकर्ता आणि / किंवा त्याच्या रजिस्ट्रारशी 
इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटवर दावा किंवा विवाद आहे आणि त्यात जारीकर्ताच्या भागधारकाचा समावेश असेल . पुढे , “ इश्यू आणि 
शेअर ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रारं " म्हणजे सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( रजिस्ट्रार टू इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंट ) 
नियमावली , १ ९९ ३ मध्ये वेळोवेळी परिभाषित केल्याप्रमाणे अर्थ असेल . 


- 

( २ ) प्रकरण १३ - उप विधी ( १२ ) - लवादाच्या कार्यवाहीमध्ये समुपदेशी , मुखत्यार किंवा वकिलाद्वारे हजर राहणे - लवादाच्या 
कार्यवाहीमध्ये जेथे दोन्ही पक्षकार ट्रेडिंग मेंबर्स आहेत , पक्षकारांना समुपदेशी , मुख्यत्यार किंवा वकिलाद्वारे उपस्थित राहण्याची परवानगी 
दिली जाणार नाही परंतु जेथे एक पक्षकार एक घटक आहे , तर घटककर्त्याला समुदेशी , मुख्यत्यार किंवा वकिलाद्वारे उपस्थित राहण्याची 
परवानगी दिली जाईल . जर घटकांने समुदेशी , मुख्यत्यार किंवा वकिलाद्वारे हजर राहणे निवडले , तर ट्रेडिंग मेंबर / जारीकर्ता / इश्यू आणि 
शेअर ट्रान्सफर एजंटचा रजिस्ट्रार यांना समान विशेषाधिकार देण्यात येईल . 


( ३ ) प्रकरण १३ - उप विधी ( १८ ) लवाद निवाड्याची अंमलबजावणी - उपविधीमध्ये काहीही समाविष्ट असूनही , ज्या प्रकरणांमध्ये 
लवादाचा निवाडा किंवा अपीलीय लवादाचा निवाडा ट्रेडिंग मेंबर आणि / किंवा त्याच्या अधिकृत व्यक्तीविरुद्ध आणि एखाद्या घटकाच्या 
जूने पारित केला जातो , एक्सचेंज एक्सचेंजकडे पडलेल्या ट्रेडिंग मेंबरच्या ठेवी किंवा इतर पैसे मधून , निवाडा देणाऱ्या व्यक्तीला देय 
असलेल्या निवाड्याची रक्कम व्याजासह , डेबिटच्या तारखेपर्यंत , जर असेल तर , डेबिट करेल आणि उप विधी १ ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
हाताळावयाच्या एका वेगळ्या खात्यामध्ये ती रक्कम बाजूला ठेवेल . 


परंतु , जेथे निवाडा सिक्युरिटीजच्या वितरणासाठी असेल , तेथे एक्सचेंज निवाड्याच्या तारखेला किंवा संबंधित प्राधिकरण 
अशा सिक्युरिटीज निवाडा रकमेच्या मूल्यावर येण्यासाठी कारणे सांगून , वाजवी असल्याचे नमूद करतील अशा अन्य तारखेला अशा 
सिक्युरिटीजची बंद किंमत विचार करू शकेल . जारीकर्ता आणि / किंवा इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटच्या रजिस्ट्रारच्या विरोधात हा 
निवाडा असेल तर , जारीकर्ता आणि / किंवा त्याचे इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रार एखाद्या लवादाच्या निवाड्याची तत्परतेने 
अंमलबजावणी करतील , त्यात अयशस्वी झाल्यास , असे जारीकर्ता आणि / किंवा त्याचे इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रार 
सेबी / एक्स्चेंजने वेळोवेळी विहित केल्यानुसार दंड आकारण्यासह योग्य कारवाई / निर्देशास जबाबदार असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार , मार्च २-८ , २०२३ / फाल्गुन ११ - १७ , शके १ ९ ४४ 


बीएसई लिमिटेड करीता , 


( ४ ) प्रकरण १३ , उप विधी ( २३ ) - वगळणे - शंका दूर करण्यासाठी , याद्वारे स्पष्ट केले आहे की या उप विधी अंतर्गत संदर्भित 
केलेल्या व्यवहार , कंत्राट आणि व्यवहारांमध्ये एक्सचेंज पक्षकार आहे असे समजले जाणार नाही ; आणि या प्रकरणातील तरतुदी एक्सचेंज 
आणि सदस्य यांच्यातील दावे , मतभेद किंवा विवादांच्या बाबतीत आणि एक्सचेंज आणि जारीकर्ता आणि / किंवा त्याचे इश्यू आणि शेअर 
ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रार यांच्यात लागू होणार नाहीत आणि एक्सचेंज आणि सदस्य आणि एक्सचेंज आणि जारीकर्ता आणि / किंवा 
त्याचे इश्यू आणि शेअर ट्रान्सफर एजंटचे रजिस्ट्रार यांच्यात कोणताही लवाद होणार नाही . 


शैलेश जैन , 

अतिरिक्त महाव्यवस्थापक . 


ठिकाण : मुंबई 

दिनांकः ८ फेब्रुवारी , २०२३ 

कॉर्पोरेट ओळख क्रमांक ( सीआयएन ) L६७१२०MH२००५PLC१५५१८८ 


नोंदणीकृत कार्यालयः 

बीएसई लिमिटेड , २५ " मजला , पी . जे . टॉवर्स , 

दलाल स्ट्रीट , फोर्ट , मुंबई ४००००१ . 


३३ 


विशाल भट , 

कंपनी सचिव आणि अनुपालन अधिकारी . 


टीप : - या दस्तऐवजामध्ये इंग्रजीचे मराठी भाषांतर असून इंग्रजी आणि मराठी आवृत्त्यांमध्ये कोणताही विरोधाभास असल्यास , 
इंग्रजी आवृत्ती प्रस्थापित होईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


